कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, जळगांव यांच्या अधिपत्याखालील 
अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, धुळे या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ या 
कालावधीकरीता मुदतवाढ.... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१३८/१९)/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ एप्रिळ, २०१९. 


वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०३१८/(प्र.क्र.२०२/१८)/मोप्र-१, 
दि.२४/१०/२०१८. 
२) अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे यांचे पत्र क्र.धुपाप्रमंधु/आ-३/ 
१४२४/सन २०१९ दि.०६/०३/२०१९ चे पत्र. 


शासन निर्णय : 


कार्यकारी संचाळक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांच्या अधिपत्याखाळील 


अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे या कार्यालयातील नियत अस्थायी 


आस्थापनेवरील २८ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“अ*) दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ या 


कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च मागणी “क्र. आय-०३, मुख्य 


लेखाशिर्ष ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, योजनांतर्गत योजना, (१९०) 


सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (सहा) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास 


भाग भांडवली अंशदान (संगणक सांकेतांक ४७०१ एच पृ ७६-३)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१३८/१९)/मोप्र-१ 


३. सदर seat शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८ 


/१६/आ.पु.क., दि.२१/०२/२०१९ अन्वये या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०४०५१४४७५४९६२७ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Ranjit 
Shivajirao Ahire = si 
(र. शि. अहिरे) 
सहपत्र :- विवरणपत्र-“अ” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत माहिती तथा आवडयक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव, 
३. मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव, 
४. अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे, 
५. क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. क.अ., आ. (पुनर्रचना)कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत, 
मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१३८/१९)/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“अ” 
जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१३८/१९)/मोप्र-१, 
दिनांक: ०५/०४/२०१९ चे सहपत्र. 
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, 
धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
कालावधी दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९. 


अ.क्र पदाचे नाव पदसंख्या 
१ अधीक्षक अभियंता १ 
२ उप अधीक्षक अभियंता 1१ 
३ सहाय्यक अभियंता श्रे-२/कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभियंता ३ 
४ | मुख्य आरेखक १ 
4 सहायक आरेखक pa 
& अधीक्षक १ 
9 प्रथम लिपिक 1 ae 
८ वरिष्ठ लिपिक ४ 
९ कनिष्ठ लिपिक ४ 
शिंओ ० । टंकलेखक ३ 
११ | लघुलेखक (उ. श्रे.) १ 
१२ संगणक १ 
१३ । नाईक Pa 
१४ । चौकीदार १ 
१५ ।वाहन चालक 1१ 
१६ । शिपाई ३ 
एकूण २८ 
Ran j it Ot concave Of aaa ou-Water 
Shivajirao Ahire फलक 
(र. शि. अहिरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


